केंद्र शासन पुरस्कृत अमृतअभियान 
धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास 
प्रशासकीयमान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२३ 


१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अमृत-२०१५/प्र.क्र.१९७/नवि-३३, दिनांक १३ 
ऑक्टोबर, २०१५. 

२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रकक्र: अमृत-२०१६/प्र. क्र.१६३/नवि- 33, 
दिनांक १६ मे, २०१६ ब १२ जुले, २०१६. 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत-२०१९/प्र.क्र.२२३/नवि- ३३, 
दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
मलनिः:स्साण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची 
निर्मिती अभियान इशाहरांमध्ये करण्यात येत आहे. त्यानुसार या अभियानांतर्गत संदर्भाधीन क्र. ३ 
अन्वये धुळे शहराच्यापाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर अभियानांतर्गत धुळे शहराच्या पाणीपुरवठाप्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 
तांत्रिकदृष्ट्या आवऱ्यक उपांगास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 


१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यास मा. मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू 
समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ मधील शासन निर्णयातील अटी व तरतुदीच्या अधीन राहून परिच्छेद 
क्र.२ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक वाढीव SUPT या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. 

२. धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील उपांगे व त्यांची किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 


Sr. Name of Item Amount 
No. 
] Providing and Laying of DI 300 mm Dia Pipeline from Valvadi 
WTP to Tulsiram Nagar 5,30,00,000 
2 Providing and Errection of 33K V line for RAW Water Pump 
House 3,17,00,000 


Total | 8,47,00,000 


SayRs. | 8.47 Cr. 


३. धुळे शहर पाणीपुरवठाप्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प | केद्र शासनामार्फत राज्य नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | शासनामार्फत स्वराज्य संस्थेचा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | अनुज्ञेय अनुदान हिस्सा 
५०%) (प्रकल्प (प्रकल्प किंमतीच्या 
किंमतीच्या २५%) २५%) 
PF a 2 3 8 4 
ci ८.४७ ४.२३५ २.११७ २.११८ 
महानगरपालिका न न न न 


४. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याचीव वस्तू व सेवा कराच्या 
बाबींची परिगणना प्रमाणितकरूनच देयक अदा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, धुळे 
महानगरपालिका यांची राहील. 

५. धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र. ३ मधील शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या व त्यानुषंगाने सदर अमृत अभियानाच्या व या प्रकल्पाच्या 
अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शातींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्त, धुळे महानगरपालिका यांचीराहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०६१३४७१८०२२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT ४५७. 
CANDGE Sacre 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 


३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

. आयुक्त तथा संचालक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, धुळे. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 

१४. आयुक्‍त,धुळे महानगरपालिका, धुळे. 
१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठडपैकी३ 


